सन २०२१-२२ करीता राज्यातील 
०६ जिल्हा क्रीडा संकुलांना अनुदान 
वितरीत करण्यास मान्यता 
देणेबाबत- लेखाशिर्ष (२२०४-१८२७) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 

3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, 
२०२१ व दिनाक २१ ऑक्टोबर, २०२१. 

४) राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक 23.03.2022 च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १७ मार्च, २०२२. 

६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २३.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत राज्यामध्ये विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्याची 
योजना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित केळी आहे. या 
योजनेंतर्गत विहित केलेल्या अनुदान मर्यादेत संदर्भ क्र.२ येथील दि.२१ मार्च, २००९ च्या शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा केली आहे. सदर अनुदान मर्यादेत संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये सुधारणा करुन नव्याने मान्यता देण्यात येणाऱ्या तसेच अद्याप बांधकाम सुरु न झालेल्या 
तालुका क्रीडा संकुल अनुदान मर्यादा रु.१००.०० लक्ष वरुन रु.५००.०० लक्ष, जिल्हा क्रीडा संकुल अनुदान 
मर्यादा रु.८००.०० लक्ष वरुन रु.२५००.०० लक्ष व विभागीय क्रीडा संकुल अनुदान मर्यादा रु.२४००.०० लक्ष 
वरुन रु.५०००.०० लक्ष इतकी करण्यात आली आहे. 

तसेच, ज्या विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलाच्या अंदाजपत्रकास/ सुधारीत अंदाजपत्रकास 
यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून व त्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अथवा प्रगतीपथावर आहे/ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-१ 


अपूर्ण अवस्थेत आहे, अशा क्रीडा संकुलाबाबत, तालुका क्रीडा संकुलासाठी रु.३००.०० लक्ष, जिल्हा क्रीडा 
संकुलासाठी रु.१५००.०० लक्ष व विभागीय क्रीडा संकुलासाठी रु.३०००.०० लक्ष याप्रमाणे अनुदान मर्यादा 
विहित करण्यात आली आहे. 


संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयासोबत विभागीय/जिल्हा/तालुका 
क्रीडा संकुलासाठी शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब व परिशिष्ट-क मध्ये 
विहित केल्यानुसार क्रीडा सुविधांबाबत टाईप प्लॅन विहित केला असून, परिशिष्ट-ड मध्ये अटी व शाती 
विहित केल्या आहेत. 


२. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (१६)(०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक 
२२०४-१८२७ या लेखाशिर्षाखाली रु.४५००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर तरतूदीमधून 
पुनर्विनियोजनाद्वारे रु.१०००.०० लक्ष तरतूद लेखाशिर्ष २२०४-१७०२ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली. 
तद्नंतर, माहे डिसेंबर, २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात सदर लेखाश्रिर्षांतर्गत रु.२३००.०० लक्ष पूरवणी 
मागणी मंजूर झाल्यामुळे उपलब्ध तरतूद रु.५८००.०० लक्ष इतकी झाली. पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
रु.२३००.०० Ha] ६० टक्के मर्यादेत रू.१३८०.०० लक्ष इतकी तरतूद ४ जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी 
वितरित करण्यात आली. तसेच, जिल्हा क्रीडा संकुल, पुणे (बारामती) संकुलाकरीता कृषी उत्पन्न बाजार 
समितीची जागा खरेदी करण्यासाठी रु.५८८.४५५ लक्ष इतका निधी सदर लेखाशिर्षामधून वितरीत 
करण्यात आला. त्यानंतर, या लेखाशिर्षामधून विभागीय क्रीडा too, माणगांव, जि.रायगड साठी 
रु.१०६८.२० लक्ष निधी वितरीत केलेला आहे. सबब, वरीलप्रमाणे वितरीत केलेल्या रक्कमा विचारात 
घेता, सन २०२१-२२ च्या सुधारीत अंदाजानुसार सद्य:स्थितीत सदर लेखाशिर्षाखाली रु.१७६३.३४५ लक्ष 
इतकी तरतूद वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 


३. संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६.०३.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य क्रीडा विकास समितीची 
स्थापना करण्यात आली असून, सदर समितीस विभागीय/जिल्हा/ताळलुका स्तरावर क्रीडा संकुलातील 
विविध क्रीडा सुविधांसाठी तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. राज्य क्रीडा 
विकास समितीच्या दिनांक २३.०३.२०२२ च्या बैठकीत सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या ०६ 
जिल्हा क्रीडा संकुलांना, सन २०२१-२२ करीता, लेखाशिर्ष २२०४-१८२७ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर), या उद्दीष्टाखाळी सुधारीत अंदाजानुसार वितरणाकरीता उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
रु.१७६३.३४५ लक्ष निधीचे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार ०६ जिल्हा क्रीडा 
संकुलांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय :- 


राज्य क्रीडा विकास समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१६)(०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना 
(कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१८२७ या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२१-२२ च्या सुधारीत अंदाजानुसार वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद ०६ जिल्हा क्रीडा संकुलांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये 
दर्शविण्यात आल्यानुसार एकूण रु.१७६३.३४५ लक्ष (रुपये एक हजार Beal Aare लक्ष चौतिस हजार 
पाचशे फक्त) इतका निधी खर्चासाठी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर ०६ जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी वितरीत केलेला रु.१७६३.३४५ लक्ष (रुपये एक हजार 


सातशे त्रेसष्ट लक्ष चौतिस हजार पाचशे फक्त) निधी वितरीत करुन आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. वरीलप्रमाणे मंजूर केलेला निधी खालील अटी/शार्तीच्या अधिन राहून बांधकामाच्या प्रगतीनुसार 
वितरीत करण्यात यावा. 
१. आव्यक तेथे संबंधित जिल्हा क्रीडा संकुलाचे बांधकाम आराखडे व सुधारीत 
अंदाजपत्रकास विहित प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 
२. मंजूर निधी अटी/शार्तीच्या अधिन राहून व बांधकामाच्या प्रगतीनुसार वितरीत करण्यात 
यावा. 
३. उपरोक्‍त निधी आवश्यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस 
निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन 
लेख्याबाहेरील बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


४. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करुन, वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


५. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरीता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींसाठी 
खर्च करण्यात यावा. तसेच, खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर 
करण्यात यावे. 


४. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च “ मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, 
(१६)(०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४- 
१८२७” या लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करीता सुधारीत अंदाजानुसार उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-१ 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २४ जून, २०२१ व दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ मधील 
अटी/शर्तीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ-५ येथे नमूद केल्यानुसार 
संबंधित जिल्हा क्रीडा संकुलांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेली मंजूर रक्‍कम कोषागारातून sexta 
करण्याकरीता लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतचे देयक 
संबंधीत लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी कोषागारात सादर करून, आर.टी.जी.एस. 
प्रणालीद्वारे संबंधित जिल्हा क्रीडा संकुल समितीस अदा करण्यात यावे. 


७. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५८/१४७१,दिनांक 
३०/०३/२०२२ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३०/२०२२/व्यय-५, दिनांक ३०/०३/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०३३१२१०१४२९१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati M ad h Uu ka [ DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
N a n a | MAHARASHTRA 
Date: 2022.03.31 23:53:14 +05'30' 


(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

८. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-१ 


१३.संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 
१४.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-१ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-१, दिनांक ३१ मार्च, २०२२ सोबत 


जोडलेले सहपत्र. 
परिशिष्ट - अ 
अ.क्र. जिल्हा क्रीडा संकुल मान्यता दिलेली | यापूर्वी वितरीत | वितरीत करण्यास 
अंदाजपत्रकीय | केलेला निधी | मान्यता दिलेला 
रक्‍कम (लाखात) निधी 
(लाखात) (लाखात) 
LF र 2 8 y 
| जिल्हा क्रीडा संकुल, ३३७७.५३ शिळ ३००.०० 
पालघर 
२ ।जिल्हा क्रीडा संकुल, १४३२.७६ ४३१.०३ ४००.०० 
अमरावती 
3 जिल्हा क्रीडा संकुल, २८१७.५५ ४३१.०४ २००.०० 
नाशिक 
४ | feet क्रोडा संकुल, १७१०.२४ ४३१.०३ ३००.०० 
औरंगाबाद 
५ | जिल्हा क्रीडा संकुल, वर्धा ९२२.०८ ८००.०० १००.०० 
& जिल्हा क्रीडा संकुल, २६३८.०० ८००.०० ४६३.३४५ 
नागपूर 
एकूण-रु. १७६३.३४५ 


(रुपये एक हजार साती त्रेसष्ट लक्ष चौतिस हजार Waal फक्त) 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 5 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


N a n a | Bee क at 23:52:58 +05'30' 
(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


